RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १६( ४ ) ] 


बुधवार , मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय ( विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० . 

क्रमांक सीएसएल . २०१४ / प्र.क्र . ५३/१३ स.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ८१ च्या 
पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, भारतीय सनदी लेखपाल संस्थेने विनिर्दिष्ट केलेली 
लेखापरिक्षण मानके असलेल्या मानकांचे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्र . ( २ ) मध्ये नमूद केलेले लेखापरिक्षण मानक क्रमांक तसेच 
उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ३) मध्ये तपशिलवार स्पष्ट केलेली लेखापरिक्षण मानके, उक्त अधिनियमांतर्गत सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षणाकरिताची 
लेखापरिक्षण मानके म्हणून याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 

अनुसूची 


अ.क्र . 


लेखापरिक्षण मानकाचेनाव 


लेखापरिक्षण मानक क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


२०० 


स्वतंत्र लेखापरिक्षकाचे एकंदर उद्देश आणि लेखापरिक्षण मानकानुसार लेखापरिक्षण करणे. 
लेखापरिक्षण स्वीकारण्याच्या शर्ती मान्य करणे. 


२ 


२१० 


३ 


२२० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षणासाठी दर्जाचेनियंत्रण. 


४ 


२३० 


लेखापरिक्षेचे दस्तऐवज तयार करणे. 


५ 


२४० 


अपहार असलेल्या आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षेतील लेखापरिक्षकाची जबाबदारी . 


६ 


२५० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षणामध्ये कायदे व विनियम यांचा विचार 


७ 


२६० 


कामकाजाचे अधिकार असलेल्यांशी वार्तालाप 


भाग चार - ब - ४३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन १३, शके १ ९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८ 


२६५ 


कामकाजाचे व व्यवस्थापनाचे अधिकार असलेल्यांशी अंतर्गत नियंत्रणातील उणिवांबाबत 
वार्तालाप . 


९ 


२ ९९ 


सह लेखापरिक्षकांची जबाबदारी 


१० 


३०० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षणांचे नियोजन 
लेखा नोंदी व तिची परिस्थिती लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या अशा असत्कथनाच्या जोखमींची 

ओळख व मापन . 


११ 


३१५ 


१२ 


३२० 


लेखापरिक्षणांचे नियोजन व अंमलबजावणी यातील वास्तविकता 


१३ 


३३० 


निर्धामापित जोखमीबाबत लेखापरिक्षकाची प्रतिक्रिया 


१४ 


४०२ 


सेवा संघटनेचा वापर करणाऱ्या संस्थेबाबत लेखापरिक्षणाचे महत्त्व 


१५ 


४५० 


लेखापरिक्षणात आढळून येणाऱ्या असत्कथनांचे 

मूल्यमापन 


१६ 


५०० 


लेखापरिक्षण पुरावा 


१७ 


५०१ 


लेखापरिक्षा पुरावा - निवडक बाबीबाबत विशिष्ट विचार 


१८ 


५०५ 


बाह्य पडताळणी 


१ ९ 


५१० 


प्रारंभिक लेखापरिक्षण - आरंभीच्या शिल्लक रकमा 


२० 


५२० 


समीक्षणात्मक प्रक्रिया 


५३० 


लेखापरिक्षण चाचपणी 


२१ 
२२ 


५४० 


योग्य मूल्य लेखांकन अंदाजासह व संबंधित प्रकटीकरणांसह लेखाकनांच्या अंदाजाची 

लेखापरिक्षा. 


२३ 


५५० 


संबंधित पक्ष 


२४ 


५६० 


लगतनंतरच्या घटना 


२५ 


५७० 


चलित बाबी 


२६ 


५८० 


लेखी अभिवेदने 


२७ 


६०० 


दुसऱ्या लेखापरिक्षकाच्या कामकाजाचा वापर 


२८ 


६१० 


अंतर्गत लेखापरिक्षकांच्या कामकाजाचा वापर 


२ ९ 


६२० 


तज्ज्ञ लेखापरिक्षकांच्या कामकाजाचा वापर 


३० 


७०० 


आर्थिक विवरणपत्रांबाबत मत निश्चित करणे व मांडणे 


३१ 


७०५ 


स्वतंत्र लेखापरिक्षकाच्या अहवालातील मतामध्ये सुधारणा करणे 
स्वतंत्र लेखापरिक्षकाच्या अहवालातील परिच्छेदातील मजकूर व इतर परिच्छेदातील मजकूर 

यांवर भर देणे . 


३२ 


२ 


७०६ 


३३ 


७१० 


३४ 


७२० 


तुलनात्मक माहिती - संबंधित आकडेवारी व तुलनात्मक आर्थिक विवरणपत्र 
लेखापरिक्षण केलेल्या आर्थिक विवरणपत्रांच्या कागदपत्रांतील अन्य माहितीबाबत लेखापरिक्षकाची 
जबाबदारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 


( २ ) 


( ३ ) 


३५ 


८०० 


विशिष्ट हेतूने ठरविलेल्या कामाच्या ( कार्यपद्धती अनुसार तयार केलेल्या) आर्थिक विवरणपत्रांचे 

लेखापरिक्षण. 
विशेष हेतू - एका आर्थिक विवरणपत्रांचे आणि विशिष्ट लेखा घटकांचे किंवा आर्थिक 

विवरणपत्रांच्या बाबीचे लेखापरिक्षण. 


३६ 


३ 


८०५ 


३७ 


८१० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या सारांशावरील अहवालाचे लेखापरिक्षण . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजगोपाल देवरा , 
शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


